अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व 
मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत 
पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक ०१.०९.२०२१ ते दिनांक २८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र: मुवाढ - २०२१/(प्र.क्र.१३२/२१) /लाक्षेवि (आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोंबर, २०२१ 


संदर्भ : १ शासन निर्णय क्र.मुवाढ- २०२१/प्र.क्र.५१/२०२१/लाक्षेवि (आस्था), दि.१६ /०४/२०२१ 
२.वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०/०८/२०२१ 
३.अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर यांचे पत्र जा.क्र.३६४४/आ-१/मुदतवाढ 

सन-२०२१-२२/२०२१, दि. ०९/०९/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गंत गडचिरोली पाटबंधारे 
विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी यांच्या अधिनस्त कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दि.०१/०३/२०२१ ते ३१/०८/२०२१ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर यांनी त्यांच्या 
दि. ०९/०९/२०२१ च्या पत्रान्वये नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
०१ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट 
असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू ज्यांचा समावेश 
आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, san अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ 
ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
संदर्भ क्रमांक ३ येथील प्रस्तावास अनुसरून अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत सिंचन उपविभाग, चामोर्शी 
व अंतर्गत ०७ शाखा कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०१ पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत सिंचन उपविभाग, चामोर्शी व अंतर्गत ०७ शाखा 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १६७ पदांना व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
०१ पदांना दि. ०१/०९/२०२१ ते दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२१/( प्र.क्र.१३२/२१) /लाक्षेवि (आस्था) 


अ.क्र. कार्यालयाचे नावा नियत अस्थायी रुपांतरित अस्थायी लेखाशिर्ष 
आस्थापने वरील आस्थापने वरील 
पदे पदे 
Pa 2 3 a, 
| अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर १६७ ; q मागणी क्र. आय-३ 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, प्रकल्प 
चंद्रपूर व मंडळांतर्गत ८०- सर्वसाधारण, 
गडचिरोली पाटबंधारे (००१संचालन व प्रशासन 
विभाग,गडचिरोली अंतर्गत (०३) सामायिक आस्थापना कार्यकारी 
पाटबंधारे उपविभाग, चामोर्शी (०३)(०४) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर 


पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
(अनिवार्य) 

(२७०१ ९३८८) 

मागणी क्र. आय-३ 

२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
८०- सर्वसाधारण, 

(००१) संचालन व प्रशासन (०४) 
परिरक्षण आस्थापना 

(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर 
(अनिवार्य) 

(२७०१ १६८१) 


१. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत 
पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी अंतर्गत कार्यालयातील पाटबंधारे विभागातील आकृतीबंधानुसार नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १६७ पदे ६ महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rat नाही, तसेच ती पदे सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजुर 
झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत व रुपांतरीत आस्थापनेवरील ०१ या कार्यरत पदांना त्या पदावर संबंधित कर्मचारी कार्यरत 


असेपर्यंत किंवा दिनांक २८/०२/२०२२ यापैकी जे अगोदर घडेल तो पर्यंत या अटींच्या अधीन राहुन दि. ०१/०९/२०२१ ते 


दि. २८/०२/२०२२ पर्यत मुदतवाढ देण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२.उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत राहतील. 
३. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट/ पदामधील वाढ / 


सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून व याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची 


असल्याचे गृहीत धरुन पदांना मूदतवाढ देण्यात येत आहे. 
४. यासर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. दि.१०/०८/२०२१ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२१/( प्र.क्र.१३२/२१) /लाक्षेवि (आस्था) 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्यांचा संकेताक २०२११००७१७१९५३१६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 


Vaijnath | BSR ah 
Manmathappa Chille pass? 
Dat 


tr it : 
ite: 2021.10.07 17:20:41 +05'30" 


( वैजनाथ चिल्ले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र : वरीलप्रमाणे परिशिष्टे अव विवरणपत्र -१व २. 


प्रत :- १. महाळेखापाल-१, (लेखा परीक्षा) /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा) /(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 
४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर, 
५. अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर. 
त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन निर्णयान्वये 
दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन देयके अदा 
केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता 
होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
६. कार्यकारी अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे विभाग, चंद्रपूर, 
५. कार्यकारी अभियंता, वर्धा पाटबंधारे विभाग, वर्धा, 
६. कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली 
७. कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर 
८. कोषागार अधिकारी, कोषागार कार्यालय,गडचिरोली. 
९. वित्त विभाग ( व्यय-१२/ वित्तिय सुधारणा-१/विनियम/ अर्थ-१९) मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती/ लाक्षेवि (आस्था). 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२१/ प्र.क्र.१३२/२१) /लाक्षेवि (आस्था) 


परिशिष्ट “अ 
शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र. १३२/२१)/ लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/१०/२०२१ चे सहपत्र 

अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभागीय 
कार्यालयांतर्गत सिंचन उपविभाग, चामोर्शी, कार्यालयातील नियत व रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि. ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ 
मुदतवाढ 
अ.क्र | कार्यालयाचे नाव ठे री a मुख्य लेखाशीर्ष व उपलेखाशीर्ष 
आकृतीबंधानुसार मंजुर | अस्थायी ह 
Ud नियत अस्थायी | आस्थापना 
आस्थापना 
| a | 2 PB 4 4 
कार्यकारी अभियंता, गडचिरोली पाटबंधारे विभाग, गडचिरोली 
| डु पविभाग, १६७ । १ मागणी क्र. आय-३ 
चामोशी २७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे, प्रकल्प 
८०- सर्वसाधारण, 
(००१)संचालन व प्रशासन 
(०३) सामायिक आस्थापना कार्यकारी 
(०३)(०४) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य ) 
(२७०१ ९३८८) 
मागणी क्र. आय-३ 
२७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प 
८०- सर्वसाधारण, 
(००१ संचालन व प्रशासन (०४) 
परिरक्षण आस्थापना 
(०४)(०३) अधीक्षक अभियंता, चंद्रपूर 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, चंद्रपूर (अनिवार्य ) 
(२७०१ १६८१) 
एकूण १६७ | ok g 


an Digitally signed by Vaijnath Manmathappa 
Vaijnath Chile 
M t h C h क | | यर Vaijnath Manmalnabpa Chille, C = 
, S = Maharashtra, O = Government of 
anmatn ap pa ule Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2021.10.07 17:20:57 +05'30" 


(वैजनाथ चिल्ले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२१/( प्र.क्र.१३२/२१) /लाक्षेवि (आस्था) 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र. १३२ /29/ लाक्षेवि(आस्था) 


दिनांक-०७.१०.२०२१ चे सहपत्र 


विवरणपत्र-१ 


अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत 


गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी 


नियत अस्थाई आस्थापनेवरील पदे 


यालयाचे नाव 


पदनाम 


दिनांक ०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ 


कालावधीत मुदतवाढ देण्यात 
आलेली नियत अस्थायी पदे 


पाटबंधारे उपविभाग चाम 


उपविभागीय अधिकारी 


कनिष्ठ अभियंता 


वरीष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ लिपीक 


टंकलेखक 


अनुरेखक 


दप्तर कारकुन 


शिपाई 


चौकीदार 


वाहन चालक 


एकुण 


सिचन शाखा, चार्मोशी शाख 


शाखा अधिकारी 


दप्तर कारकुन 


मोजणीदार 


कालवा निरीक्षक 


कालवे चौकीदार 


कालवे टपाली 


शिपाई 


esp 


स्था.अभि.सहा. 


एकुण 


सिचन शाखा, घोट 


शाखा अधिकारी 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ - २०२१/( प्र.क्र.१३२/२१) /लाक्षेवि (आस्था) 


दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली q 
शिपाई q 
संदेडाक q 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 
४ | सिंचन शाखा, वडसा शाखा अधिकारी १ 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली q 
शिपाई q 
संदेडाक १ 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 
५ | सिंचन शाखा, सिंरोचा शाखा अधिकारी १ 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली q 
शिपाई q 
संदेडाक १ 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 
६ | सिंचन शाखा, गडचिरोली शाखा अधिकारी १ 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२१/ प्र.क्र.१३२/२१) /लाक्षेवि (आस्था) 


कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली q 
शिपाई १ 
संदेडाक q 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 
७ | सिचन शाखा, नवेगाव शाखा अधिकारी १ 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली q 
शिपाई q 
संदेडाक q 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 
८ | सिचन शाखा, भेंडाळा शाखा अधिकारी १ 
दप्तर कारकुन २ 
मोजणीदार 8 
कालवा निरीक्षक ८ 
कालवे चौकीदार ३ 
कालवे टपाली q 
शिपाई १ 
संदेडाक q 
स्था.अभि.सहा. १ 
एकुण २२ 
एकुण एकंदर १६७ 
Vaijnath BN oh ope tere aso? 
Manmathappa Chille 9७0१ कळ 
(वैजनाथ Face ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS - २०२१/( प्र.क्र.१३२/२१) /लाक्षेवि (आस्था) 


विवरणपत्र-०२ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२१/(प्र.क्र.१३२ /24/ लाक्षेवि (आस्था), दि. ०७/१०/२०२१ चे सहपत्र 
अधिक्षक अभियंता, चंद्रपूर पाटबंधारे मंडळ, चंद्रपूर व मंडळांतर्गत गडचिरोली पाटबंधारे विभाग,गडचिरोली अंतर्गत 


पाटाबंधारे उपविभाग, चामोर्शी रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


दि.०१.०९.२०२१ ते २८.०२.२०२२ 


अ. | विभागाचे नाव, उपविभागाचे ae पद सेवानिवृत्तीचा 
संवर्ग पदनाम व अ.क्र. व पदाचेनाव दिनांक 

क्र. नाव, शाखेचे नाव संख्या दिनांक 
4] 2 3 ४ | षु & 
भै सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ | कालवा मजुर | १_| श्री. के.बि. भाकरे ३०.०६.२०२२ 

पाटबंधारे उपविभाग, 

एकुण शि 
चामोर्शी छै 
Va ij nat h Digitally signed by Vaijnath Manmathappa 


ijnath Mant 


Chi DN: CN = Vaij 
Manmathappa Chille ५३-५0 


mathappa Chille, C = 
= Government of 


ashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2021.10.07 17:21:29 +05'30' 


(वैजनाथ चिल्ले) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


